पदस्थापनेतील बदल 
उप अभियंता (स्थापत्य) 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः एलटीएस-२०२३/ प्र.क्र.९१(२)/सेवा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २५/०५/२०२३ 


संदर्भ-१. सा.बां.वि., शासन SAS, क्र.पीओजी-२०२१/प्र.क्र.१७७/सेवा-२, दि.०३.१२.२०२१ 
२. सा.बां.वि., शासन आदेशा, क्र.पीओजी-२०२१/प्र.क्र.१७७(३)/सेवा-२, दि.२८.४.२०२२ 
३. सा.बां.वि., शासन आदेश, क्र.एलटीएस-२०२२/प्र.क्र.२२९(१)/सेवा-२, दि.६.१२.२०२२ 
४. सा.बां.वि., शासन आदेशा, क्र.पीओजी-२०२२/प्र.क्र.१८६/सेवा-२, दि.१३.१२.२०२२ 


शासन आदेश 
संदर्भाधीन शासन आदेशांन्वये कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातून उप विभागीय अधिकारी (स्थापत्य) या 
संवर्गात पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात आली आहे. सदर आदेशांमधील खालील तक्त्यात नमूद अभियंत्यांच्या 
नावासमोरील स्तंभ क्र.३ मध्ये नमूद केलेल्या पदस्थापनेमध्ये त्यांच्या विनंतीनुसार सुधारणा करण्यात येऊन त्यांची 
सुधारित पदस्थापना स्तंभ क्र.४ मध्ये त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या पदावर करण्यात येत आहे. 


अ.क्र भियंत्यांचे नांव यापूर्वी दिलेली पदस्थापना सुधारित पदस्थापना 
fe Sa | २ ३ 18 Sees 
ha . श्री.प्रकाद देविदास | उप कार्यकारी अभियंता, सा. at. विभाग, | fragt उप विभाग निलंगा, 
बोरफळे अंबेजोगाई, जि. बीड जि.लातूर 
२. | a महेंद्र हरिश्वद्र | उप अभियंता तथा कार्यासन अधिकारी | उप अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक 
खामकर सा. बां.वि., मंत्रालय, मुंबई योजना, ठाणे 
३. । श्री. संजय रा. सकवार | उप अभियंता तथा कार्यासन अधिकारी, | मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
सा. बां.वि., मंत्रालय, मुंबई प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांचे 
कार्यालयातील उप अभियंता (स्था.) 
पदावर 
la . श्री. सुरेश शिंदे उप अभियंता, मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि. | सा. बां. उप विभाग, उमरी, 
कार्यालय, नांदेड जि. नांदेड 
२. उपरोक्त तक्त्यामध्ये नमूद अधिका-यांच्या बाबतीत संदर्भाधीन पदोन्नती आदेशातील अटी व शर्ती कायम 


राहतील. 


शासन आदेशा क्रमांकः एलळटीएस-२०२३/ प्र.क्र.९१(२)/सेवा-२ दि. 24/04/2023 


३. 


संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी ver अभियंत्यांनी पदभार स्वीकारल्याचा 


दिनांक त्वरीत शासनास कळवावा. विहीत कालावधीत संबंधित अधिकारी पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू न झाल्यास, 
त्याबाबत शासनास त्वरित अवगत करण्यात यावे, जेणेकरुन संबंधितांविरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई त्वरित 
करणे शक्‍य होईल. म.ना.से. (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ३० (सी) नुसार बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे रजेचे 
अर्ज स्वीकारु नयेत/ मंजूर करु नयेत. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२३०५२५१५३३५१८५१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


Cc ww A -5 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by PATIL SWATI SACHIN 
PAT | L WAT | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=a08a4a756cd7e 1e1ea2a6f91922d10f103cebd44790093322544672eefd3 
784b, postalCodk 2, h 
rialNumber=41A9218232BBAEA65861213D86D 1 08EA7C4890SDASF33DBA9CB 
F6662CB8F9E18, cn=PATIL SWATI SACHIN 


Date: 2023.05.25 15:34:10 +05'30 


(स्वाती स. पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल 9/2 ( लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग 

मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
मुख्य अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, पुणे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, लातूर 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई/ निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 


७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड/लातूर/ठाणे/नांदेड 
८. सह सचिव, ग्रामविकास विभाग, बांधकाम भवन, मर्झबान रोड, मुंबई 
९. सर्व संबंधित अधिकारी यांना संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग यांच्यामार्फत 


१०, 
११: 
१२. 
१२३. 
१४. 


मा.मंत्री(सा.बां)(सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (सा.बां.)यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय मुंबई. 
सचिव (रस्ते)/ सचिव(बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय मुंबई. 
कक्ष अधिकारी (प्रशा-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय मुंबई. 

निवडनस्ती, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सेवा-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


